प्रशासकीय विभागांतर्गत कार्यालयीन 
खरेदीसाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.३५ /प्रशा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक: ०८ मे, २०१८ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ 
२) शासन निर्णय क्र.राध्वख/२०१०/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-४, दि.०७/०७/२०१० 
३) शासन निर्णय क्र.सीएलएम-२०१६/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-४,दि.३/८/२०१६ 


प्रस्तावना- 


उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयासोबत असलेल्या 
नियमपुस्तिकेच्या परि. २.९.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना खरेदी प्रक्रिया पार 
पाडता यावी यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभाग/कार्यालयांतर्गत खरेदी समिती गठीत करणे आवश्‍यक 
आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांतर्गत कार्यासन प्रशासन-४ या 
कार्यासनामार्फत राष्ट्रध्वज खरेदी, स्वच्छता साहित्य खरेदी, गणवेष खरेदी इ. प्रकारची खरेदी 
करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भातील क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग (प्रशासन-४) कार्यासनाअंतर्गत उपरोक्‍त नमूद वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी खरेदी 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशासन-४) कार्यासनाच्या अखत्यारीतील वस्तुंची / साहित्यांची 
खरेदी करण्यासाठी गठीत केलेल्या खरेदी समित्यांबाबतचे दि.०७/०७/२०१० व दि.०३/०८/२०१६ 
रोजीचे शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत असून उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभागाच्या संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयासोबत असलेल्या नियमपुस्तिकेतील परि. २.९.३ नुसार 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाअंतर्गत प्रशासन-४ कार्यासनामार्फत 
राष्ट्रध्वज खरेदी, स्वच्छता साहित्य खरेदी, गणवेष खरेदी इ. प्रकारच्या तत्सम साहित्यांची खरेदी 
करण्याकरीता खालीलप्रमाणे खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


सह/उपसचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग अध्यक्ष 
२. | उद्योग सहसंचालक (विभागीय कार्यालय) /प्रतिनिधी उद्योग निमंत्रित सदस्य 
संचाळनालय, मुंबई 
उपसंचालक (लेखापरीक्षा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.३५/प्रशा-४ 


=a 


कक्ष अधिकारी / प्रशासन-४ हे निविदा खरेदी प्रस्ताव सदस्य सचिवांमार्फत समितीस सादर 


करतील तसेच समितीच्या ठिफारशींना मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्या शिफारशींची अंमळबजावणीची 


कार्यवाही विहित कार्यपध्दतीनुसार करतील. 


३. 


ही समिती उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा आदेश दि.०१/१२/२०१६ चा शासन निर्णय लागू 


असेपर्यंत अस्तित्वात राहील. 
सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१५५९०१५८१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


११ 
१२ 
१३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ir Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
JIT a he fao DN: c=IN 1t Of Maharashtra, ou=Public Work: 
partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd13379 


Palwe oo 
(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई, 
संचालक, (लेखा व कोषागारे), मुंबई, 
उपसचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
उपसचिव (कार्यासन उद्योग -४), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
उपसचिव (कार्यासन अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) उपसंचालक (लेखापरिक्षा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई, 

) रोखशाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) निवडनस्ती (प्रशासन-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


